श्री. संजय नारायण जाधव चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी मुंबई शहर , 
मुंबई यांच्या मुलाच्या आजारावरील वैद्यकीय 
खर्च प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.१७३/व्यशि.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २०.०७.२०२२ 


वाचा :- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/ 
आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१३/प्र.क्र.३५३/१३/ 
राकावि-२, दि. ०४.०४.२०१४ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/ 
२०१६/राकावि-२, दिनांक १६ मार्च २०१६. 
४ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे दि. 93.99.2098 चे पत्र 
५) शासनाचे पत्र क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१७३/व्यशि-५, दि. १०.१२.२०१९ 
६) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे दि. ११.२.२०२१ चे पत्र 
७ उपसंचालक आरोग्य सेवा यांचे दि.०७.०१.२०२२ रोजी प्राप्त झालेले निर्देडा 
(या कार्यासनास दि.०७.०३.२०२२ रोजी प्राप्त). 
८) शासनाचे पत्र क्र.वैखप्र/२०१९/प्र.क्र.१७३/व्यशि-४, दि. ०८.०३.२०२२ 
९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे दि. ०६.७.२०२२ चे पत्र 
शासन निर्णय :- 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
वैखप्र २०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२, दि. १६.०३.२०१६ च्या समितीकडे सदर प्रकरण एक विशेष 
बाब म्हणून मान्यतेसाठी उपरोक्त समितीकडे ऑनलाईन सादर करण्याकरिता श्री. जाधव यांचे आधार 
कार्ड व पॅन कार्डची छायाप्रत तसेच तपासणी सुचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्र स्कॅन करुन सॉफ्ट 
कॉपीसह (सी.डी. मध्ये) प्रस्ताव फेरसादर करण्याबाबत झासनाच्या दि.१०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये 
कळविण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन संचालनालयाने त्यांच्या दि. ११.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये 
सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, मुंबई शहर, मुंबई या कार्यालयातील श्री. संजय ना. जाधव, चतुर्थश्रेणी 
कर्मचारी यांच्या मुलाच्या आजाराकरिता एच.जे.दोषी, घाटकोपर हिंदू सभा हॉस्पिटल, घाटकोपर (प), मुंबई 
या खाजगी रुग्णालयात Hypoxic Encephalopathy with Septicemia with Pneumonia या 
आजारासाठी दि.०४.०६.२०१६ ते 24.00.2098 या आंतररुग्ण कालावधीत उपचार करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.१७३/व्यशि.४ 


सदर आजारावरील उपचार व औषधोपचार याचा एकूण खर्च रु.६,७१,०३३/- इतका झालेला आहे. शासन 
निर्णय दि. १९.०३.२००५ च्या परिगणनेनुसार रु.५,२४,४८५/- इतक्या अनुज्ञेय रकमेच्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. वैखप्र २०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२, 
दि. १६.०३.२०१६ च्या समितीकडे सदर प्रकरण एक विशेष बाब म्हणून मान्यतेसाठी विभागाच्या 
दि. ०४.०३.२०२१ च्या टिप्पणीच्या अन्वये पाठविण्यात आला होता. 

३. उपसंचालक आरोग्य सेवा यांनी दि.०७.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने संचालक 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या दि. of.00.2022 अन्वये देय रकमेची परिगणना करुन 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. एमएजी-१०९९/ 
प्र.क्र.४०/आरोग्य-३, दि. २९.०७.१९९ व क्र. २००५/ ९/ प्र.क्र.१/ आरोग्य-३, दि.१९.३.२००५ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या आकस्मिक 
निकडीच्या विशिष्ट व गंभीर आजाराच्या औषधोपचारावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
शासन निर्णय, दि.१९.३.२००५ नुसार परिगणना अंति श्री. संजय नारायण जाधव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, मुंबई शहर यांना रु. ५,२४,४८५/- इतक्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती खर्चाच्या 
रकमेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सा.आ.वि. शासन निर्णय दि. १९.३.२००५ मधील तरतूदीनुसार खर्चाची परिगणना करुन 
संचालनालयाने सादर केलेला खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . 


अ. तपशिल संचालक | उपसंचालक,आरोग्य | परिगणना 
क्र. व्यवसाय सेवा यांच्या अंति प्रतिपूर्ती 
शिक्षण व दि.०७.०१.२०२२ | मंजूरीची देय 
प्रशिक्षण यांनी | अन्वये शिफारस रक्‍कम 
वै.प्रतिपूर्ती केलेली (रुपये) 
अनुज्ञेय वैद्य.प्रतिपूर्तीची 
असलेली रक्‍कम / सा.आ.वि. 
प्रस्तावित शासन निर्णय दि. 
केलेली १९.३.२००५ मधील 
रक्‍कम (रुपये) तरतूदीनुसार 
= 2 3 ४ 4 
- रुग्णालयातील वास्तव्य खर्च | ६८०००/- | रुग्णालयातील ३४,०००/- 
प्रतिदिन रु.२०००/- प्रमाणे वास्तव्य खर्च प्रतिदिन 
३४ दिवस (सर्वसामान्य कक्ष) रु.१०००/- प्रमाणे ३४ 
दिवस (सर्वसामान्य 
कक्ष) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.१७३/व्यशि.४ 


२. रुग्णालयातील वास्तव्य खर्च | ५२,०००/- । रुग्णालयातील २६,०००/- 
प्रतिदिन रु.४०००/- प्रमाणे वास्तव्य खर्च अनुज्ञेय 
१३ दिवस (अतिदक्षता कक्ष) रु.२०००/- प्रतिदिन 
प्रमाणे १३ दिवस 
(अतिदक्षता कक्ष) 
३. रुग्णालयातील १,७८,०००/ ।९०% सा.आ.वि. १,६०,९२०/- 
उपचारांवरील खर्च शासन निर्णय दि. 
१९.३.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार 
४. औषधांवरील खर्च ३,३७,२९४/ ।९०% सा.आ.वि. ३,०३,५६५/- 
शासन निर्णय दि. 
१९.३.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार 
५. अग्राह्य / नामंजूर रक्‍कम | oe - | - | 
६. Consession ७,३७४/- 
७. (रु.१९,०५०/- +] २७,५६५/- 
रु.८,५१५/-) 


(Nusing Charges, Cotton 
Roll, Gloves, Disp face, 
Disp Niddle, Surng, | V 
Set, Face Mask, Diaper, 
Noorani Oil, Econorm 
Pwdr, Ensure Vanila) 


६,७१,०२३३/ ५,२४,४८५/- 


५. श्री. संजय ना. जाधव, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, मुंबई शहर, 
यांच्या मुलाला उपचारार्थ दाखल केलेले रुगणालय हे खाजगी रुग्णालय असून त्यांना उपचारार्थ 
दाखल केलेल्या आजाराचा अंतर्भाव संबंधित शासन निर्णय, दिनांक १९.३.२००५ सोबतच्या परिशिष्ठ- 
अ मधील गंभीर आजार भाग-१ मधील अ.क्र.१ मध्ये समाविष्ट असल्याचे कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, 
मुंबई यांनी त्यांच्या दि. २२.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. 


६. यावरील येणारा खर्च श्री. संजय ना. जाधव, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मांडवी, मुंबई हहर, यांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येत आहे, त्याच ळेखाशिर्षाखाळी 
खर्ची टाकण्यात येऊन मंजूर असलेल्या अनुदानातून सदरचा खर्च भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.१७३/व्यशि.४ 


७. सदर शासन निर्णयमा. प्रधान सचिव कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२१११३००९५६०३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRABHAKAR A SANKHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353 1 60fac64808fec76c2 


5d6d90, pseudonym=11 AFO06A9B8244D291C83FCAS6E433781EE9E76C, 
serial INumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B7222B4D38 
B6ES902DB13A4750, cn=PRABHAKAR A SANKHE 


Date: 2022.07.21 11:36:00 --05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत संचालनालयामार्फत 
१ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (मूळ देयकांसह) 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. 
३. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, मुंबई शहर, मुंबई. 
४.लेखा व कोषागारे, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
६. श्री. संजय ना. जाधव, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, मुंबई 
शहर, यांना, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, मुंबई शहर, यांचेमार्फत 
७. निवड नस्ती (व्यशि -४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


